RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg. No. MCS/169 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक २ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०१७/ पौष २२-२८ , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ७, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई 
नगर भवन, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २७ डिसेंबर २०१६ 


आदेश 


क्रमांक सीएसडी / ३२१/ २०१६/ ५०४७. - महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९ ५८ (१९ ५८ चा महा. ६० ) च्या कलम ९(ब ) अन्वये व 
महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक २ ९ जून २०१६ रोजीच्या आदेशानुसार अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून व लोकहितार्थ तसे करणे आवश्यक आहे अशी अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई यांची खात्री झाल्यानंतर अपर मुद्रांक नियंत्रक , 
मुंबई मे . SUNIL HITECH ENGINEERS LIMITED यांना या संस्थेच्या एकूण १८ ९ ००१६०० शेअर प्रमाणपत्राद्वारे ( Equity 
Bonus Shares ) वितरीत व्हावयाच्या प्रत्येकी रुपये १ दर्शनी किंमतीच्या एकूण रुपये १८९ ००१६०० क्रमांक १८ ९००१६०१ ते 
३७८००३२०० पर्यंतच्या एकूण ( दोन्ही धरुन ) १८ ९ ००१६०० शेअर्सवर ( Equity Bonus Shares ) रुपये १,८ ९,०१० 
( रुपये One Lakh Eighty Nine Thousand Ten Rupees Only) एवढे भरणा केलेल्या एकत्रित मुद्रांक शुल्कास या 
आदेशाद्वारे मान्यता देत आहे. या शेअर्समध्ये स्थावर मालमत्तेचा समावेश नाही . 


बन्सी गवळी , 


अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई . 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०१७/ पौष २२-२८, शके १९ ३८ 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


गुरुवार , एप्रिल २३, २०१५ / वैशाख ३, शके १ ९ ३७ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ एप्रिल २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ), अधिनियम १ ९ ७१. 

क्रमांक झोपुयो . २०१३/ प्र.क्र .१५०/ झोपसु . - महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम , १९ ७१ (१ ९ ७१ चा महा. 
२८ ) च्या कलम ३ च्या पोट- कलम ( १) आणि कलम ३५ च्या पोट- कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि 
शासकीय अधिसूचना, गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक झोपुयो . २०१३ / प्र.क्र .१५०/ झोपसु, दिनांक २९ मे २०१४ ही अधिक्रमीत करीत असून महाराष्ट्र शासन 
याद्वारे 

( अ) यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये उल्लेखिलेल्या अधिकाऱ्यास, उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, त्या अनुसूचीच्या 
स्तंभ ( ३) मध्ये, त्याच्या नावासमोर अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रांकरिता, सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे ; आणि 

( ब) उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये उल्लेखिलेल्या अधिकाऱ्याची, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३५ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
प्रयोजनार्थ, तिच्या स्तंभ ( २) मध्ये, त्याच्या नावासमोर अनुक्रमे नमूद केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने काढलेल्या अथवा दिलेल्या कोणत्याही 
नोटीशीने , आदेशाने वा निदेशाने बाधित झालेल्या व्यक्तीस ज्याच्याकडे अपील करता येईल असा अपील प्राधिकारी म्हणून नियुक्त करीत आहे. 

अनुसूची 
सक्षम प्राधिकारी 

क्षेत्र 

अपील प्राधिकारी 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१. कार्यकारी अभियंता ( झोपडपट्टी), नागपूर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या जमिनी आणि नागपूर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी , 
नागपूर महानगरपालिका , नागपूर . महानगरपालिकेच्या हद्दीतील नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्या मालकीच्या नागपूर . 

जमिनी, सरकारी जमिनी, खाजगी जमिनी, अबादी जमिनी, नझूल जमिनी 
इत्यादी . 


अ.क्र . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . ग. साळवी, 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

जानेवारी १२-१८, २०१७ / पौष २२-२८, शके १ ९ ३८ 


३ 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 23rd April 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SLUM AREAS ( IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT, 1971. 

No. Zopuyo . 2013/CR - 150 /Zopasu.— In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) 
of section 3 of the Maharashtra Slum Areas ( Improvement, Clearance and Redevelopment) 
Act, 1971 (Mah . XXVIII of 1971), and in supersession of the Government Notification , Housing 
Department, No. Zopuyo . 2013 /CR - 150 /Zopasu , dated the 29th May 2014 , the Government of 
Maharashtra hereby , 

(a ) appoints the officer mentioned in column (2 ) of the Schedule appended hereto , to be the 
Competent Authority for the purposes of the said Act, for the areas specified respectively against 
them in column ( 3 ) thereof ; and 

(6 ) appoints the officer mentioned in column (4 ) of the Schedule appended hereto , to be the 
Appellate Authority for the purposes of sub-section ( 1) of section 35 of the said Act, to whom any 
person aggrieved by any notice, order or direction issued or given by the Competent Authority 
mentioned in column ( 2 ) thereof, may appeal to . 


Schedule 


Area 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Competent 
Authority 

( 2 ) 


Appellate 
Authority 

( 4 ) 


( 3 ) 


1 


Executive Engineer 
(Slum ), Nagpur 
Municipal Corporation , 
Nagpur . 


Lands belonging to Nagpur Municipal 
Corporation and Lands belonging to Nagpur 
Improvement Trust, State Government , 
Private lands, Abadi lands , Nazul lands etc. 
within limits of Nagpur Municipal Corporation . 


Additional 
Collector , 
Nagpur. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. G. SALVI, 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -१ अ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

जानेवारी १२-१८ , २०१७/ पौष २२-२८ , शके १ ९ ३८ 


८२ 


शुक्रवार , एप्रिल २४ , २०१५ / वैशाख ४ , शके १९ ३७ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Madam Kama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya ,Mumbai 400 032, dated 16th April, 2015 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA CONTROL OF ORGANIZED CRIME ACT, 1999 . 

No. SPC . 1315 /C . R. 54 /D-IX.—In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) read 
with sub- section ( 1) of section 5 of the Maharashtra Control of Organized Crime Act , 1999 (Mah . 
XXX of 1999 ), the Government of Maharashtra with the concurrence of Hon ble High Court of 
Judicature at Bombay , hereby appoint the Judges referred in column (1 ) of schedule shown below 
as the Special Judge/Additional Special Judge at the Station shown in column (2 ) of the schedule , 
to exercise jurisdiction and power to try the cases under the Maharashtra Control of Organized 
Crime Act, 1999. 
Name of the Judges 

Station 
( 1 ) 

( 2 ) 


Special Judge , Pune. 


Shri Jayant Tatya Utpat , District Judge - 1 
and Additional Sessions Judge , Pune. 
Shri Ashok Govindrao Bilolikar , District Judge -4 
and Additional Sessions Judge , Pune. 


Additional Special 

Judge , Pune. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. P. DHOTE , 
Legal Advisor - cum - Joint 
Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०१७/ पौष २२-२८ , शके १९ ३८ 


८३ 


शुक्रवार , एप्रिल २४ , २०१५ / वैशाख ४ , शके १ ९३७ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated 16th April , 2015 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA CONTROL OF ORGANIZED CRIME ACT , 1999. 

No. SPC . 1315 / C.R.54 /D-IX.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) read 
with sub -section ( 1) of section 5 of the Maharashtra Control of Organized Crime Act, 1999 (Mah . 
XXX of 1999 ), the Government of Maharashtra with the concurrence of Hon ble High Court of 
Judicature at Bombay , hereby appoint the Judge referred in column 1 of schedule shown below 
as the Special Judge at the station shown in column 2 of the schedule , to exercise jurisdiction and 
power to try the case under the Maharashtra Control of Organized Crime Act , 1999 relating to 
counterfeit Government Stamps and Stamp Papers . 


Name of the Judges 

( 1 ) 


Station 

( 2 ) 


Special Judge , Pune. 


Shri Narayan Govindrao Gimekar, District Judge - 10 
and Additional Sessions Judge , Pune. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. P. DHOTE , 


Legal Advisor -cum - Joint 
Secretary to Government . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

जानेवारी १२-१८, २०१७/ पौष २२-२८ , शके १ ९ ३८ 


८४ 


शनिवार , एप्रिल २५, २०१५ / वैशाख ५, शके १९ ३७ 


“ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २१ एप्रिल २०१५ 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , 

१ ९ ६१. 
क्रमांक झेडपीबी. २०१२/ प्र. क्र . ५० / पं.रा. ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ 
( १९ ६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३ ची पोट- कलमे ( २) ( २- अ ) व ( ३) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . जीईएन . २००९ / प्र.क्र .५५ / नवि -१८, दिनांक ३१ जुलै २०१४ (यात यापुढे जिचा 

उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील गडचांदूर महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र 
हे अधिक लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता गडचांदूर नगरपरिषद या नावाने एक नगरपरिषद घटित करण्यात आली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९ ६१ (१ ९ ६२ चा ५) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट- कलम ( २) चा खंड ( सहा ) अन्वयेविद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( त्याने केलेला कोणताही करार 
किंवा संविदा याखालील हक्क व दायित्वे धरून ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ याच्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २) चा खंड ( सहा ) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, असा निदेश देते की , चंद्रपूर जिल्ह्यातील गडचांदूर महसुली 
गावासंबंधात चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे 
धरून) ही , शासन निर्णय , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक एमपीएच . १ ९९ ७ /सीआर-६४५ / ५६( ४७), दिनांक २० जुलै १९९९ यामध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर गडचांदूर नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गिरीश भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०१७/ पौष २२-२८ , शके १९ ३८ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001 , 

dated the 21st April 2015 . 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2012/CR -50 /PR -5. - Whereas, the Government ofMaharashtra , under the Notification , 
Urban Development Department, No. GEN . 2009 /C.R.55 /UD - 18 , dated the 31st July 2014 
(hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of the powers conferred by 
sub -sections (2 ), ( 2A ) and ( 3 ) of section 3 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified the local area of revenue 
village of Gadchandur in Chandrapur district to be a smaller urban area , for which a Municipal 
Council by the name of the Gadchandur Municipal Council is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause (vi) of 
sub - section (2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
(Mah . V of 1962) . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( vi) of sub - section (2 ) of section 
255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961, and of all other powers 
enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby directs that all the assets , 
rights and liabilities of the Chandrapur Zilla Parishad , in respect of the revenue village of 
Gadchandur in Chandrapur District (including the rights and liabilities under any agreement or 
contract made by it), shall stand transferred to and shall vest in the Municipal Council of 
Gadchandur , on the terms and conditions specified in the Government Resolution , Rural 
Development and Water Conservation Department, No. MPH - 1997 /CR -645 /56 ( 47), dated the 20th 
July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


